प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र. १०९ /परि-४ (2) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०१२. 


शासन आदेश /- सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार बाहन विभागातील श्री.डी.टी.पवार, 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोल्हापूर यांची बदली प्रशासकीय कारणास्तव 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, लातूर येथे श्री. एस.डी.आटोळे, प्रादेशिक परिबहन अधिकारी यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर करण्यात येत आहे. 

२. श्री.डी.टी.पवार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार, परिबहन आयुक्‍त 


यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून, नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू 


wre. 
Ey . हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
¥. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने, 
thay 
( भि.रा.वाढवे ) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

श्री. डी.टी.पबार, प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, कोल्हापूर 

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, लातूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर/लातूर 

निवडनस्ती (परि-४) 


Hi: Transfer order -2012 (new) H 


प्रादेशिक परिबहन अधिकारी 
यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीओ-१२१२/प्र.क्र. १०९ /परि-४ (२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३१ मे, २०१२. 


थासन आदेश :- सर्वसाधारण बदल्या-२०१२ अंतर्गत मोटार वाहन विभागातील श्रो.एस.डी.आटोळे, 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिबहन कार्यालय, लातूर यांची बदली त्यांच्या विनंतीनुसार प्रादेशिक 
परिबहन कार्यालय, कोल्हापूर येथे, श्री. डी.टी.पबार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर करण्यात येत आहे. 

2. श्री.एस.डी.आटोळे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार, परिवहन 
आयुक्‍त यांचेशी चर्चा करुन, त्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून, नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ 
रुजूव्हावे. 

2. श्री.एस.डी.आटोळे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांची बदली त्यांच्या विनंतीवरुन करण्यात 
आली असल्यामुळे त्यांना पदग्रहण अवधी तसेच बदली प्रवास भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. डे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
%. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ue 
( fixated ) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
श्री.एस.डी.आटोळे, प्रादेशिक परिबहन अधिकारी, लातूर 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर / कोल्हापूर 
निवडनस्ती (परि-४) 


H:Transter order -2012 (new) 2 


